सन २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज व 
सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एसटीसी- ०११९/प्र.क्र.१७/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जुले, २०२०. 
वाचा :- 

१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एसटीसी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-१, दि.२६.०२.२०२०. 
२) राज्य परिवहन महामंडळाचे पत्र क्र.राप/लेखा/अंववि/३१/२०१९-२०/५४९, दि. ०२.०३.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णय दि.२६.०२.२०२० अन्वये, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाच्या सन २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज व सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाजासास मान्यता दिलेली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या AeA ऐवजी खालीलप्रमाणे Tea वाचण्यात 


यावा. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र तपशील सुधारित अंदाज । प्रस्तावित अर्थसंकल्पिय 
२०१८-१९ अंदाज २०१९-२० 
अ) भांडवली खर्च : 
ane जमिन व इमारती १११५०.०० ३००७८.०० 
२ बसगाडया-(अ) किमत २८०३८.८४ ८६३९९.१३ 
(ब) संख्या (१९२७) (३९५०) 
३ यंत्र, यंत्रसामग्री व साधनसामग्री ७४८१.०१ १३०६२.०० 
एकूण (अ) ४६६६९.८५ १२९५३९.१३ 
ब) साधनसंपत्ती : 
पिं निव्वळ अंतर्गत सांधनसंपत्ती (-) ६८८६९.५९ (- ३३२७२.२७ 
(प्रलंबित देणी व कर्ज परतफेडीनंतर) 
२ राज्य शासनाकडून भांडवली अंशदान ५०९७६.०५ ५४५५०.०० 
३ राज्य शासनाकडून अनुदान 
१) बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण व दर्जावाढ. ४०००.०० ९५७८.०० 
२) बस खरेदी ५०००.०० 00,00 
४ साधन संपत्तीतील तूट/इतर कर्ज ५५५६३.३९ ९८६८३.४० 
एकूण (ब) | ४६६६९.८५ १२९५३९.१३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसटीसी- ०११९/प्र.क्र.१७/परि-१ 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०७१४१५४५९५२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Meghana Gaurav Shinde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Deaprtment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Meg h ana Gaurav S hin d Q@  2.5.4.20=d29224e30812c4523eedb32c54f5cbc27548F81¢ 
cf656192b6d7351 15af1dfb8, cn=Meghana Gaurav 
Shinde 
Date: 2020.07.07 14:25:36 +05'30' 


(मेघना गौरव शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
. महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

. वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई. 
५. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व AGHA), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

९. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

१०.संचाळक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, मुंबई. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११/साऊ), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती/कार्यासन परि-१. 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


